पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे अधीनस्त महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक यांचे आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील निर्माण केलेल्या १०० पदांना 
मुदतवाढ मिळणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-०२१६/प्र.क्र. २४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च २०१६ 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ओ/पु. बा.२/भाग-१/पोल-३, 
दि. २०.११.२०१४ 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-०२१५/प्र.क्र.३०२/पोल-३, दि.१५.१०.२०१५ 

३) अपर पोलीस महासंचालक (नि. da), म. रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/२६ ब/६१४३ 
/पोल-३/२३/२०१५, दि. ५.१.२०१६ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.२.२०१६ 


शासन निर्णय 
संदर्भाधीन क्र. १ दि. २०.११.२०१४ शासन निर्णयान्वये पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई यांचे अधीनस्त संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक या कार्यालयाकरीता 
विविध संवर्गातील १०० पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदरहू पदे अस्थायी स्वरुपाची 
असल्याने या पदांना संदर्भाधीन क्र.२ दि.१५.१०.२०१५ च्या शासन निर्णान्वये दिनांक २०.११.२०१५ 
ते २९.२.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर आणि संचालक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक करीता शासन निर्णय दि.२०.११.२०१४ नुसार मंजूर केलेल्या 
विविध संवर्गातील एकूण १०० अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१६ ते दि. ३०.९.२०१६ पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. 


तसेच पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शातीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे 


पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्र: सीटीई-०२१६/प्र.क्र. २४/पोल-३ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक 


१० सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 


ऑगस्ट २००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा 


सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा 


प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा 


वाढता वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक 


वापराची आवऱ्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार 


ठेवून मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.3 च्या शासन निर्णयानुसार सूचित 


केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता सप्टेंबर.२०१६ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची 


कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न 


मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास 
संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 


५) गृह विभागाच्या क्र. सीटीई-३११५/त्र. क्र. २/पोल-३, दि.२.१.२०१५ च्या पत्रातील माहितीसह 


यापुढील मुदतवाढीचा एकच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च “२०५५-पोलीस, (००)(१०९) जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल 


दत्तमत (२०५५ ०१६८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१६-१७ या वित्तीय 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.११.२.२०१६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


uy, 


शासन निर्णय क्र: सीटीई-०२१६/प्र.क्र. २४ /पोल-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१८१७५२४९१८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» ०0७८ AW A -5 


one G&G -€४ 


Digitally signed by Bhanudas B Ingale 
h a al U a S DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Desk Officer, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Bingale ४७५७५४७. 
भा.बा.इंगळे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक 

वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 

निवड नस्ती/पोल-३ 


